ग्रुप ग्रामपंचायत गिम्हवणे- qa, ता. 
दापोली, जिल्हा रत्नागिरी येथील गिम्हवणे 
तलावास राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१७/प्र.क्र.३७/तां.क.३ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २ डिसेंबर, २०१७ 


वाचा :- 
छासन निर्णय क्रमांक रासयो-२०१७/प्र.क.३९/तां.क.३, दिनांक २१ नोव्हेंबर,२०१७ 


शासन शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ नंतर पुढीलप्रमाणे वाचावे. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दिनांक १८ 
एप्रिळ, २०१७ मधील परिच्छेद क्र.७ ते १८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र. ३ व ८मधील अटींची पूर्तता होत 
आहे तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१६/प्र..क्र.८९/अर्थ-.३, दिनांक २० एप्रिल,२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील ३ व ९ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 

६ओ) तसेच सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ- 

३, दिनांक ३० जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२०४१२०४०३७६०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatt 


Manohar या र 


९0० t, postalCode=400032, ७११०11 
2.5.4.20=0cfbfeeede9517aa9b96ad1d49625c9cSad8e7d6dc787 


Ramchandra 12 
Bandpatte 


4d02617fbb7ed6be3db6752 


dpi 
Date: 2017.12.04 12:09:46 +05'30' 


(मनोहर रा. बंदपट्टे ) 
अवर सचिव,पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, रत्नागिरी 

आयुक्‍त तथा संचाळक नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 


AD 


oc 


ey AN 
ce See > <:- <८<> प 


mm 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१७/प्र.क्र.३७/तां.क.३ 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 

८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०) मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

११) मा. अप्पर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१२) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 

१३) वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१५) रोखझाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


